महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 
विनंती / प्रशासकीय बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.२८७/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- शासन आदेशा, समक्रमांक दिनांक १९.०७.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर S-2o : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वाचा येथील शासन आदेशान्वये प्रशासकीय बदलीबाबतचे 
आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. वाचा येथील शासन आदेशातील विवरणपत्र - अ मधील 
अ. क्र. १४० येथे नमूद डॉ परमेश्वर रा. धप्पाधुळे या वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या नावासमोर सुधारीत 
पदस्थापनेचे ठिकाण येथील स्तंभात त्यांच्या आरोग्य संस्थेचे नाव “प्रा आ कें खरोळा जि बीड” असे 
नमूद MSS आहे. त्याऐवजी खालील तक्त्यामध्ये त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ३ येथे दर्शविण्यात 
आल्याप्रमाणे त्यांच्या आरोग्य संस्थेचे नाव वाचण्यात यावे. 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव सुधारीत पदस्थापनेचे ठिकाण 
Za २ ३ 
डा. परमेश्वर रा. धप्पाधुळे प्राआके खरोळा, ता. रेणापूर, जि लातूर 


२. तसेच वाचा येथील आदेझातील विवरणपत्र - अ मधील अ.क्र. ६५, अ.क्र. WY व अ.क्र 
१५८ येथे नमूद अनुक्रमे डॉ. शोख हसीबोद्दीन सखाउद्दीन, डॉ. अनंत चव्हाण व डॉ. दिनकर पाटील 
यांच्या नावासमोर दि. २८.०५.२०१९ व दि. ३१.०५.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या 
बदलीचे ठिकाण या स्तंभात त्यांच्या नावासमोर त्यांच्या आरोग्य संस्थेचे नाव “ग्रा रु पाथरी जि. 
परभणी”, “STAT केअर देगलुर जि. नांदेड” व “ग्रामीण रुग्णालय विटा ता खानापूर जि सांगली” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.२८७/सेवा-३ 


असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी खालील तक्त्यामध्ये त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ३ येथे 
दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे त्यांच्या आरोग्य संस्थेचे नाव वाचण्यात यावे. 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव दि. २८.०५.२०१९ व दि. ३१.०५.२०१९ रोजीच्या 
आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदलीचे ठिकाण 
a 2 3 
| 9) | डा ठोख हसीबोद्दीन सखाउद्दीन | ग्रामीण रुग्णालय फुलंब्री, जि औरंगाबाद 
२ | डॉ अनंत चव्हाण ग्रारु सुरगाणा जिनाशिक 
३ | डॉ दिनकर पाटील उपजिल्हा रुग्णालय धारणी, जि अमरावती 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९०३१२०३५४३७१७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 


ह th Health Department, postalCode=400032, 
ठे rs ha U a) वे] | st=Maharashtra, 


2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b708981b 
5122e87c8346c4cc7468f821, 


B h serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd85325223a 
7 a ro S e ceef69d02bd455b7ca6972491623e0, cn=Varsha Munjaji 
Bharose 
Date: 2019.09.03 17:07:26 +05'30' 


(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 

३. उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर / अकोला / औरंगाबाद. 

४. जिल्हा शल्यचिकित्सक लातूर / बीड / अमरावती. 

५. जिल्हा अरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर /बीड / अमरावती. 

६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १ व २, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर / बीड / अमरावती. 

८. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांना, (संबंधित उपसंचाळक आरोग्य सेवा यांचे 
मार्फत.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


